महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव माहिमेची 
जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्याच्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०२१५/प्रक्र-२२/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
तारीख: २३ मार्च, २०१५ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोल-१५, दिनांक १४/०८/२००८. 
२) पोळीस महासंचाळक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस/४०/९०६९/मगातंमुगा/ 
जाहिरात/२९/२०१४ दि.२९/१२/२०१४. 
प्रस्तावना : 


शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव 
मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन, आकाशवाणी तसेच राज्यातील "ब" व "क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रामधून 
प्रसारित करण्यात येत आहे. सन २०१० ते २०१३ या कालावधीत मोहिमेची ४०० चौ. सें.मी. आकाराची 
कृष्ण धवल जाहिरात पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कोकण परिक्षेत्रातील सर्व "ब" व 
'क" वर्गवारीतील वृत्तपत्रातून माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत प्रसारित केली होती. त्यासंबंधीची 
५९ वृत्तपत्राची देयके विभागास प्राप्त झाली असून त्याची यादी सोबत जोडली आहे. या देयकावर रुपये 
२,४७,६००/-(अक्षरी रुपये दोन लाख सत्तेचाळीस हजार सहाशे फक्त) एवढा खर्च येणार असून त्या खर्चास 
मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मोहिमेची जाहिरात वृत्तपत्रामधून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या रुपये २,४७,६००/-( अक्षरी रुपये दोन 
लाख सत्तेचाळीस हजार सहाठऱोे फक्त) एवढ्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. ५९ 
वृत्तपत्रांनी त्यांच्या देयकात लावलेले दर संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी दिलेले पत्र तसेच 
माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने विहित केळेळे दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 
२. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 
३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व प्रचार 
यावरच विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे ५९ वृत्तपत्राच्या देयकाच्या रुपये २,४७,६००/- 
( अक्षरी रुपये दोन लाख सत्तेचाळीस हजार सहाशे फक्त ) इतक्या रकमेच्या तरतूदीचे जिल्हानिहाय 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०२१५/प्रक्र-२२/पोल-१५ 


वितरण करतील व संबंधित जिल्हा पोळीस अधीक्षक, हे जिल्हयातील वृत्तपत्राच्या देयकांच्या रकमेचे 
धनादेश तयार करुन त्यांचे वितरण करतील. 

५. याखाली होणारा खर्च रुपये २,४७,६००/-(अक्षरी रुपये दोन लाख सत्तेचाळीस हजार सहाशे फक्त) 
मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान लेखाशीर्ष २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ ०५३३) २६ 
जाहिरात व प्रसिध्दी" याखालील सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक १०८/२०१५, व्यय-७ 
दि.२४/२/२०१५ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३२४१५४१२०७३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramdas 


Ramd as Sahebrao Knomane 
DN: CN = Ramdas Sahebrao 
S a h e b rao दमन gr 2 aoe ment Of 
Khomane Date 2018.03.27 18:28:26 +05'90 
सोबत : विवरणपत्र (रा.सा. खोमणे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. (५९ बीलासह) 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 
३. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन,मुंबई/नागपूर 
५. जिल्हा पोलीस अधीक्षक ठाणे,रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. वित्त विभाग(व्यय-७) मंत्रालय,मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी ठाणे,रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 
१०.अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 
११.निवड नस्ती, (पोल-१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. तंमुगा-०२१५/प्र.क्र-२२/पोल-१५, दि.२३ फेब्रुवारी, 2094 सोबतचे विवरणपत्र 
जाहिरात प्रसिध्द देयक क्रमांक व 
वर्तमानपत्राचे नाव fhe poe देयकाची रक्‍कम 
केल्याचा दिनांक दिनांक 


ठाणे ग्रामीण 


8 
ol 
Pe 
kaa 
Zz 


FAGR TABLE\CR 22 


३२ (दैनिक जागल्या, ठाणे ३०/०४/२०१२ 


= 
रळ 
रर 


THA] २,२३,६००/- 


सिंधुदुर्ग 


saga aw 
एकूण ४,४००/- 


acca ae 
ere ToL भरत. AT 
शनक Tee 


दैनिक प्रहार, रत्नागिरी १४/०८/२०१४ ।|आर.ए.-१४१६७००१ 


एकूण १९,६००/- 
एकूण २,४७,६००/- 


FAGR TABLE\CR 22 


